राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शोतकरी भवन 
बांधणे या योजनेकरीता अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन FT gave विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कृबास-०१२४/प्र.क्र.१३/२१-स 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- 24 एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ :- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.:कृबास-०३२३/ 


प्र.क्र.११९/२१-स, दि.१९.१२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामाची 


सोय व्हावी तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत सुविधा देखील त्याच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात या 
दृष्टीने ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये होतकरी भवन नाही तेथे नवीन शेतकरी भवन बांधणे व 
अस्तित्वातील शेतकरी भवनची दुरुस्ती करणे यासाठी “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन 
बांधणे” या योजनेस संदर्भाधीन दि.१९.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


आली आहे. सदर योजनेकरीता अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधणे या योजनेसाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद 


करणेकरीता खालीलप्रमाणे नवीन भांडवली लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


नवीन लेखाशिर्ष मराठी 


नवीन लेखाशिर्ष इंग्रजी 


मागणी क्रमांक व्ही- ०३ 

४४३५, इतर कृषि विषयक कार्यक्रम 
यावरील भांडवली खर्च, 

०१, पणन व गुणवत्ता नियंत्रण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, 

(००)(०३) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 
शेतकरी भवन योजना (कार्यक्रम) 

४४३५ ००९३ 

५४, गुंतवणूका 


Demand No.V-03 
4435— Capital Outlay on Other 


Marketing and Quality Control, 

190, Investments in Public Sector 
and Other Undertakings, 

(00)(03) Rashtrasant Tukdoji 


4435 0093 


Agricultural Programs, 


Maharaj Shetkari Bhawan 
Yojana (Scheme) 


Investments 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-०१२४/प्र.क्र.१३/२१-स 


२. हा शासन निर्णय महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८३/२०२३-२४/१२२८, दि.२३.०२.२०२४ अन्वये, नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०६/२०२४/का-१४३१, दि.१९.०३.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.३३९/२०२४/व्यय-२, दि.१५.०४.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२५१६०३२२७१०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M A D H AV | Digitally signed by MADHAVI SANDEEP SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=020531e249e88fe7 4bf6db805f42944e7f29bc0ba6134 
S A N D E E Pp ¢83c1f183b8cc27f2ff, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4CB1CBBD6A4EE442FDAA6C1B358BF61FEAF9A 
EFC16E8F39E9EE1 DO6B9E8A7A59, cn=MADHAVI SANDEEP 
SHINDE 
H | N E Date: 2024.04.25 16:16:06 +05'30' 
(माधवी सं. शिंदे) 
नगर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (/॥_0 Section),9, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) नियोजन विभाग (कार्या.१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन-१६-स/१७-स/रोखझाखा, सहकार, पणन व Talay विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती कार्यासन-२१-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


